RNI No. MAHBIL / 2009 / 31732 

[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


SHAILEE 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार- अ 

गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

महसूल व वन विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ एप्रिल २०२२ . 

अधिसूचना 

आधार ( वित्तीय व इतर अर्थसहाय्य , लाभ व सेवा यांचे लक्षित वितरण ) अधिनियम , २०१६ . 

क्रमांक संकीर्ण -२०२१ / प्र.क्र .११७ / ल- १. - ज्याअर्थी , भारत सरकारने , त्यांचे कार्यालयीन ज्ञापन , इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान 
विभाग , फाईल क्रमांक १३ ( ४ ) / २०२० - इजी - दोन ( खंड - पाच ) , दिनांक १६ सप्टेंबर , २०२१ नुसार , सुशासनासाठी आधार प्रमाणन 
( समाज कल्याण , नवसंशोधन , ज्ञान ) नियम , २०२० ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ उक्त नियम " असा केला आहे ) याच्या नियम ५ 
तसेच आधार ( वित्तीय व इतर अर्थसहाय्य , लाभ व सेवा यांचे लक्षित वितरण ) अधिनियम , २०१६ ( २०१६ चा १८ ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश , “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) याच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या खंड ( ख ) च्या उप - खंड ( दोन ) च्या 
अनुसार , दस्तऐवजांची नोंदणी आणि अधिकार अभिलेखांची नोंद व प्रमाणीकरण करतेवेळी , मालमत्तेच्या धारकाची ओळख पटवण्यासाठी 
आणि तसेच जमीन मालकांकरिता असलेल्या शासकीय योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वेच्छा तत्त्वावर , आधार 
अधिप्रमाणनाचा वापर करण्याकरिता , महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन या अंतर्गत असलेल्या भूमी अभिलेख विभागास , भारतीय 
विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे ; 

त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या खंड ( ख ) च्या उप - खंड ( दोन ) आणि उक्त नियमांच्या 
नियम ५ यांद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या अनुसार , भारत सरकारने , याबाबतीत प्राधिकृत केलेले , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , पुढील 
प्रणालींकरिता , ई - केवायसी सेवांसाठी स्वेच्छा तत्त्वावर , आधार अधिप्रमाणन करण्यासाठी महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन या 
अंतर्गत असलेल्या भूमी अभिलेख विभागाला अधिसूचित करीत आहे : 

- 

( १ ) महसूल विभागाने ठेवलेल्या अधिकार अभिलेखामधील कोणत्याही नोंदींची फेरफार करण्याच्या प्रयोजनार्थ अधिप्रमाणन 
व ई - केवायसी . 

( १ ) 

भाग चार- अ –१ 


वर्ष ८ , अंक ११ ] 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - अ गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

( २ ) जमीन मालकांसाठी कोणत्याही शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिप्रमाणन / ई - केवायसी . 

( ३ ) अधिकार अभिलेख / आधारसामग्री यावर आधारित असलेल्या मालमत्तांच्या नोंदणीकरिता अधिप्रमाणन / ई - केवायसी . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated the 26th April 2022 . 

NOTIFICATION 

AADHAAR ( TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES , BENEFITS AND SERVICES ) ACT , 2016 . 

No. Sankirn - 2021 / C.R.117 / L - 1. - Whereas , the Government of India has vide it's Office 
Memorandum , Ministry of Electronics and Information Technology , File No. 13 ( 4 ) / 2020 - EG - II ( Vol - V ) , 
dated the 16th September 2021 , conveyed the approval of the Unique Identification Authority of India 
to the Department of Land Records under Revenue Department , Government of Maharashtra for 
using Aadhaar authentication , on voluntary basis , for identification of holder of the property while 
registration of documents and recording and certification of mutation of Record of Rights and also 
proper implementation of Government schemes for land owners , in terms of rule 5 of the Aadhaar 
Authentication for Good Governance ( Social Welfare , Innovation , Knowledge ) Rules , 2020 ( hereinafter 
referred to as " the said Rules " ) read with sub - clause ( ii ) of clause ( b ) of sub - section ( 4 ) of section 4 of 
the Aadhaar ( Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies , Benefits and Services ) Act , 2016 
( 18 of 2016 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) . 

Now , therefore , in pursuance of the powers conferred by sub - clause ( ii ) of clause ( b ) of sub - section 
( 4 ) of section 4 of the said Act and rule 5 of the said Rules , the Government of Maharashtra , being 
authorised by the Government of India in this behalf , hereby notifies the Department of Land Records 
under the Revenue Department , Government of Maharashtra to perform Aadhaar authentication , 
on voluntary basis , for eKYC services for following Systems , namely : 

( 1 ) Authentication / eKYC for the purpose of mutation of any entry in the Record of Rights 
maintained by the Revenue Department . 

( 2 ) Authentication / eKYC for the purpose of implementation of any Government scheme 
for the land owners . 

( 3 ) Authentication / eKYC for registration of property based on Record of Rights / data . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

SANJAY BANKAR , 

Deputy Secretary to Government . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


لله 


